मौजे बाभळी, दर्यापूर व नालवाडा ता. दर्यापूर, जि. 
अमरावती या गावठाणातील पूर पुनर्वसित भागातील 
पाणी पुरवठा या नागरी सुविधेच्या कामांसाठी निधी 
मंजूरीबाबत.. 
महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एहएफडी-२०१८/प्र.क्र.१७५/र-१२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
तारीख: २९ मार्च २०२३ 
वाचा - 
१) शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग क्र.आव्यप्र-२०११/प्र.क्र.९७/आव्यप्र-२, दि.०२/०९/२०१४ 
2) वित्त विभाग शासन निर्णय क्र: विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम,भाग-२,दि.१७/०४/२०१५ 
3) वित्त विभाग शासन निर्णय क्र: विअप्र-२०१५/प्र.क्र.२०/२०१५/विनियम, दि. १९/०१/२०१६ 
8) शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग क्र. एहएफडी-२०१८/प्र.क्र.१७५/र-१२, दि.२०/०४/२०२० 
५) शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग क्र. एलएफडी-२०१८/प्र.क्र.१७५/र-१२, दि.३१/०३/२०२१ 
६) विभागीय आयुक्‍त, अमरावती यांचे पत्र क्र.ठपआ/पुनर्व/भूसं-१/कावि १७५/२०२२, दि.१२/०९/२०२२ 


cee See Se क. आ बक 


शासन निर्णय - 

अमरावती जिल्हयातील सन २००७ मधील अतिवृष्टी / पुरामुळे बाधित झालेल्या गावांचे पुनर्वसन व घरांची 
पुनर्बांधणी करण्याचा निर्णय दि.०२/०९/२०१४ च्या शासन आदेशान्वये घेण्यात आला आहे. तसेच पुनर्वसित भागात 
नागरी सुविधा कामांना संदर्भ क्र.६८ येथील शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे. 
प्रशासकीय मान्यता प्राप्त कामांना संदर्भ क्र.७ च्या शासन निर्णयान्वये रु.५०.०० लक्ष इतका निधी उपलब्ध करुन देण्यात 
आला होता. तद्नंतर संदर्भ क्र. ८ अन्वये विभागीय आयुक्‍त, अमरावती यांनी कामाच्या प्रगतीनूसार सदर नागरी 
सुविधेकरीता निधी उपलब्ध करुन देण्याविषयी करण्यात आलेल्या विनंतीच्या अनुषंगाने नागरी सुविधेच्या कामाच्या 
प्रगतीनूसार निधी वितरीत करण्यात येत आहे. त्यानूसार, शासन निर्णय वित्त विभाग क्र.विअप्र.२०१३/ 
प्र.क्र.३०/२०१३/ विनियम, भाग-२, दि.१७ एप्रिल २०१५ अनुसार वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका, १९७८ मधीळ भाग 
पहिला, उपविभाग तीन अनुक्रमांक ४ परिच्छेद क्र.२७ (२) (अ) अनुसार प्रशासकीय विभागास असलेल्या अधिकारांनुसार, 
मौजा बाभळी, दर्यापूर व नालवाडा ता. दर्यापूर जि. अमरावती येथील पुनर्वसित भागातील मौजे बाभळी येथील पाणी 
पुरवठा या नागरी सुविधेच्या केलेल्या कामाचे देयके अदा करण्यासाठी सन २०२२-२०२३ या वित्तीय वर्षात BEAMS 
प्रणालीवर उपलब्ध तरतूदीतून रु.२३,८०,०००/- (रुपये तेवीस लक्ष ऐंशी हजार फक्त) एवढा निधी "मागणी क्रमांक 
सी-६, २२४५-नैसर्गिक आपत्तींच्या निवारणासाठी सहाय्य, ०२-पूर, चक्रीवादळे, इत्यादी, १०१, अनुग्रह सहाय्य (९२) 
राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या मानकाव्यतिरिक्‍्त खर्च, (९२)(०४) पुरामुळे बाधीत झालेल्या व्यक्तींच्या पुनर्वसनाकरिता 
रस्ते, पाणी पुरवठा, शाळा, चावडी, विद्युत पुरवठा, नागरी सुविधावरील खर्च (अनिवार्य) (दत्तमत) (२२४५ २२२९) ३१- 
सहायक अनुदाने (वेतनेतर)" या लेखाज्ीर्षाखाळी विभागीय आयुक्‍त, अमरावती यांच्यामार्फत संबंधित कार्यन्वयन यंत्रणा 
कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण व जलव्यवस्थापन विभाग, अमरावती जि.अमरावती यांना उपलब्ध 
करुन देण्यात येत आहे. 


2. उपरोक्त प्रमाणे विभागीय आयुक्‍त, अमरावती यांच्यामार्फत संबंधित कार्यन्वयन यंत्रणेस निधी उपलब्धतेस 
खालील अटींच्या अधिन राहून मंजूरी देण्यात येत आहे. 


१) विभागीय आयुक्त, अमरावती यांनी त्यांना या आदेशान्वये प्राप्त होणारा निधी संबंधित कार्यन्वयन यंत्रणेकडे 
अर्थसंकल्प वितरणप्रणाळी BEAMS द्वारे तात्काळ वितरित करावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः एलएफडी-२०१८/प्र.क्र.१७५/र-१२ 


२) संबंधित कार्यन्वयन यंत्रणेने या आदेशान्वये मंजूर केलेला निधी प्राप्त होताच नागरी सुविधा कामांची प्रलंबित 
देयके तात्काळ अदा करावीत, तदनुषंगाने कार्यपूर्ती अहवाळ शासन, विभागीय आयुक्‍त, अमरावती व 
जिल्हाधिकारी, अमरावती यांना सत्वर सादर करावा. 

३) या आदेशान्वये मंजूर करण्यात आलेला व प्राप्त झालेला निधी ज्या मंजूर नागरी सुविधा कामाकरीता झाला 
आहे त्याच कामासाठी खर्च करण्यात यावा. सदर निधी खर्च करताना मंजूर केलेल्या अनुदानापेक्षा कोणत्याही 
परिस्थितीत जास्त खर्च होणार नाही व निश्चित केलेल्या कालावधीत कामे पूर्ण होईल. तसेच मंजूर निधी 
शासनाच्या पूर्व मान्यतेशिवाय अन्य कामांवर खर्च होणार नाही याची संबंधित कार्यन्वयन यंत्रणेने दक्षता घ्यावी. 


४) सदरच्या आदेशातील नमूद मुख्य लेखाशीर्षांतर्गत प्राप्त झालेला कोणताही निधी शिल्लक राहणार नाही अथवा 
सदर आदेशान्वये प्राप्त होणारा निधी संबंधित यंत्रणेच्या कोणत्याही Operational Bank Account /PLA 
(स्वीय प्रपंची खाते ) मध्ये जमा करून ठेवण्यात येणार नाही, याची संबंधित कार्यन्वयन यंत्रणेने दक्षता घ्यावी. 


५ सदरच्या आदेशातील नमूद मुख्य लेखाशीर्षांतर्गत संबंधित संनियंत्रण अधिकारी यांनी होणाऱ्या खर्चाचे स्वतंत्र 
लेखे ठेवून शासनाच्या प्रचलित लेखा पध्दतीनुसार ते महालेखापाल यांना सादर करावेत. TEVA या 
लेखाशीर्षाखाली होणाऱ्या खर्चाचा ताळमेळ, विनियोजन लेखे इत्यादि कामे संबंधितांनी प्रचलित पध्दतीप्रमाणे 
करावीत. 


६) यासंदर्भातील खर्च विवरणपत्रे अहवाल शासनास न चुकता सादर करण्यात यावीत. खर्च ताळमेळाची 
विवरणपत्रे महालेखापाल कार्यालयाच्या Reconciliation Slip सह शासनास न चुकता सादर करावीत. 


७) संबंधित कार्यन्वयन यंत्रणेने या आदेशान्वये वितरीत निधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र utilization Certificate 
महालेखापाल कार्यालय, संबंधित जिल्हाधिकारी/ विभागीय आयुक्‍त/झासनास तातडीने सादर करावीत 


८) यासंदर्भातील लेखाशीर्षाखाली चालू वित्तीय वर्ष सन २०२३-२०२२ मध्ये मंजूर करण्यात आलेल्या निधीच्या 
अनुषंगाने खर्चाचा विनियोजन लेखा संबधितांनी विहित कालावधीत शासनास सादर करावा. 


३. वित्तीय शिस्तीच्या अनुषंगाने सर्व संबंधितांनी वरील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करावी. 


४. सदर निधी विभागीय आयुक्‍त, अमरावती यांना BEAMS प्रणालीवर तातडीने उपलब्ध करुन देण्याची 
कार्यवाही महसूल व वन विभागाच्या म ११-कार्यासनाने करावी. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०३२९०९५६३९३२१९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, CHULARAMR cen 
NIKHARE णा शिका 

(चु. रा. निखारे) 

कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. विभागीय आयुक्‍त तथा मुख्य नियंत्रण अधिकारी (पुनर्वसन), अमरावती विभाग, अमरावती. 
२. उपायुक्त (पुनर्वसन), अमरावती 
३. जिल्हाधिकारी, अमरावती. 
. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, अमरावती 
५. उपजिल्हाधिकारी (पुनर्वसन), अमरावती 
६. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई-१,/ नागपूर-२ (२ प्रतीत) 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एलएफडी-२०१८/प्र.क्र.१७५/र-१२ 


७. महालेखापाल (लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई-१, /नागपूर-२ (२ प्रतीत) 

८. कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण व जलव्यवस्थापन विभाग, अमरावती, जि.अमरावती 
९. जिल्हा कोषागार अधिकारी, अमरावती 

१०. वित्त विभाग, कार्यासन व्यय-९, अर्थसंकल्प-६, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

११. महसूल व वन विभाग, कक्ष अधिकारी म-११/ब-१/पीएसी, मंत्रालय, मुंबई ३२. 

१२. निवडनस्ती कार्यासन - र-१२, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 


सम स 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


